प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


नरेंद्र कुलकर्णी, तहसिलदार 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०८.२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) भारत निवडणूक आयोगाचे .23/202¥-ERS (VoI-ll), दि.२६.०६.२०२४ 
३) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥॥१७/₹७॥/(॥९७॥/॥/०७७०/२०२४, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 


भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी 
व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या 
नियम -४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शा्तींना अधीन राहून श्री.नरेंद्र कुलकर्णी, 
तहसिलदार बीड जि.बीड यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई अंतर्गत शिबीर 
कार्यालय जालना येथील तहसिलदार संवर्गाच्या रिक्‍त पदावर ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी सक्षम 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 
2 उपरोक्त अधिकारी हे निवडणूक कामकाजाकरिता अधिसूचित असलेल्या पदावर (AERO) 
कार्यरत आहेत, त्या पदावर नवीन अधिकारी कार्यभार घेईपर्यंत बदली झालेल्या अधिका-यास 
कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. उपरोक्‍त अधिका-यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा दिनांक तसेच 


नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर झाल्याचा दिनांक याबाबत €3.revenue@maharashtra.gov.in या ई- 


मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 
३. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने 
श्री.नरेंद्र कुलकर्णी, तहसिलदार यांच्या सेवा उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 


रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


8. 


श्री.नरेंद्र कुलकर्णी, तहसिलदार यांनी पुढील सूचनांसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


षु. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०८०३१९०६००२२१९ असा आहे. हे 


शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT PRALHAD SAPKAL 
P RA S H A N T :NMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 

९55203532224596082752090753९697 
PRALHAD SAPKAL == 


1604BA53420C8EACFD34E 


(5e56596b3524d34 
5 
KAL 
Date: 


(प्रशांत सपकळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त, कोकण/ छत्रपती संभाजीनगर. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 

संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचेमार्फत). 
सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


